राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई विचारात 
घेता चाचणी विंधण विहिरी घेण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ग्रापाधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/पापु-०७, 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकुल, 
मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
तारीख: १५ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांक : ग्रापाधो-११०८/प्र.क्र.३२/पापु- 
०७,दिनांक २२ मे, २००८. 


प्रस्तावना - 

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनेची कामे विहित कालावधीत व गुणवत्तापूर्ण 
करण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन दिनांक २२ मे, २००८ च्या परिपत्रकान्वये चाचणी विंधण विहिरी (टेस्ट 
बोअर्स) पावसाळ्यापूर्वी घेऊन, ward यील्डबद्दल खात्री करुन पावसाळ्यानंतर स्त्रोत विकसित 
करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, या चाचणी विंधण विहिरी हे सर्वेक्षणाचा भाग म्हणून 
ग्राह्य धरण्यात यावे आणि त्याकरिता भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडून उद्धव प्रमाणपत्र प्राप्त 
झाल्यानंतर त्या ठिकाणी चाचणी विंधण विहिरींचे काम हाती घेण्यात यावे, असेही संदर्भाधीन 
परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. 


शासन परिपत्रक - 

२. उपरोक्त दिनांक २२ मे, २००८ च्या आदेशातील वरील अटीमुळे ज्या मंजूर पाणी पुरवठा 
योजनांचे कार्यारंभ आदेशा देण्यात आले आहेत, ती कामे चाचणी विंधण विहिरी मार्च/एप्रिळ महिन्यात 
घ्यावे म्हणून सध्या स्थगित ठेवावी लागली आहेत, ज्यामुळे पाणी पुरवठा योजना सुरु होण्यास विलंब 
होणार आहे. सन २०१८ च्या पावसाळी हंगामात महाराष्ट्र राज्यात AGS कमी पर्जन्यमान आणि त्यामुळे 
राज्यात पिण्याच्या पाण्याची उद्भवलेली टंचाई परिस्थिती विचारात घेऊन संदर्भाधीन दिनांक २२ मे, 
२००८ च्या परिपत्रकातील उपरोक्त अट तूर्त शिथील करण्यात येत असून, ज्या योजनांचे कार्यारंभ 
आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत त्या योजनांची कामे सुरु करण्यासाठी, चाचणी विंधण विहिरी 
आताच घेण्याला या परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. वरील आदेश टंचाई घोषित तालुक्यांसाठी लागू राहातील. 


४. हे आदेश दिनांक 39 मार्च, २०१९ पर्यंत लागू राहातील. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ग्रापाधो-२०१८/प्र.क्र.१८३/पापु-०७ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१११५११०४२०८७२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Raghunath Sath 


: ० ht Water Supply 
avin fa Sanitation Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=a446fc9543040de1c60770ab6569¢34dccfb27b8f35c846 
86758879dd3bd95b3, 


Ra g h ५1 n at h 5 at h e an nino ba Sati 2 Bie revit ara नोज 
Di 


2018.11.15 13:20:20 +05'30' 


(रविंद्र र. साठे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, 
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
विभागीय आयुक्‍त (सवी, 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई, 
संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी, 
. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
qo, अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
११. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व), 
१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ व २ (लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 
१३. संचालक, स्थानिक लेखापरीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१४. सहसंचालक, स्थानिक लेखापरीक्षा संचालनालय, कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर, 
१५. प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सर्वी, 
१६. जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (सवी, 
१७. गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, 
१८.नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२०.ग्राम विकास विभाग, मुंबई, 
२१.इतर सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, 
२३.निवड नस्ती, पापु-०७ 


PASM > २० HY © 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


